महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहीम 
दि.१४/८/२०१० व दि. ०२/१०/२०१० रोजी "ब" ब 
"क" वर्ग वृत्तपत्रातून दिलेल्या मोहीमेच्या जाहिरातीच्या 
निर्मितीच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक - तंमुगा-१०१०/प्र.क्र.९८/२०१०/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, दिनांक : २९ मार्च, २०१९ 
शासन निर्णय :- शासन निर्णय गृह विभाग, दिनांक - १४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार मोहीमेला 
विविध प्रसार माध्यमांव्दारे प्रसिध्दी देण्यात येत आहे. मोहिमेच्या जाहिराती दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच 
वृत्तपत्रांमधून प्रसारित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या 
मोहिमेच्या जाहिरातीची निर्मिती "निर्मिती ग्राफिक्स, मुंबई" या संस्थेकडून करुन घेवून त्यांचे प्रसारण दि. 
१४/८/२०१० व दि. २/९०/२०१० रोजी राज्यातील सर्व "ब" ब "क" वर्ग वृत्तपत्रातून करण्यात आलेले 
आहे. "निर्मिती ग्राफिक्स, मुंबई" या संस्थेन निर्माण केलेल्या जाहिरातीच्या रु. ४४,१२०/- (रु. चव्वेचाळीस 


हजार एकशे बीस फक्त) इतक्या खर्चास शासनची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
देयक क्रमांक व | रक्‍कम रुपये 
दिनाक 


देयक क्र. ९५६, 
दि. १३/१०/२०१० 


यंत्रणेचे नाव जाहिरातीचा तपशील 


"निर्मिती 


ग्राफिक्स, 


महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहीम सन 
२०१० जाहीरात निर्मिती प्रेस अँन्ड 
डिझाईन :- 

१)गुंता सोडवायचा भाऊ 

२)आयुष्य भांडणात गेलं 

३)तंटामुक्‍त मोहीम पुन्हा सुरु 

४)आपला महाराष्ट्र बारकऱ्यांचा, वार 
करणाऱ्यांचा नव्हे ! 

(सर्व दि. १४/८/२०१०) 

५) आम्हाल अभिमान वाटतो. 

(दि. २/१०/२०१०) 


ई०.००० /- 


ig 


मुंबइ ता 


सेबा कर 


011 00 य et aa 
(रुपये - चव्वेचाळीस हजार एकशे वीस फक्त.) 


०२. प्रमाणित करण्यात येत आहे की, वरील अनुक्रमांक १ येथील देयकावरील खर्च यापूर्वी अदा 


करण्यात आलेला नाही. 


> 


D:\POL-15\POL -15\2010\CR 98.lwp 


०३. प्रमाणित करण्यात येत आहे की, बरील अनुक्रमांक १ येथील देयकावरील खर्च महात्मा गांधी 
तंटामुक्‍त गाव मोहिमेची प्रसिद्धी व प्रचार यावर करण्यात आला आहे. 

०४. या खाली होणारा खर्च गृह विभाग "मागणी क्र. बी-१, प्रधान लेखाशीर्ष - २०५५ पोलीस, (००) 
(९०) तंटामुक्‍त गाव मोहिम (२०५५ ०५३ ३), २६ जाहिरात व प्रसिद्धी" याखालील सन २०१०-१९ या 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून करण्यात यावा. प्रस्तुत खर्चाची देयके पारीत करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

०५. सदरचा शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०११०३३११५१६०६००१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्राति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, शहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई ४००००१, 
महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल - १, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (व्यय-७,अर्थ-२ ब अर्थ - ११), मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती, पोल १५, मंत्रालय, मुंबई. 


D:\POL-15\POL -15\2010\CR 98.lwp 4 


